सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.झेडए- 
२, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) (०७) ई-प्रशासन 
योजनेंतर्गत लेखाशिर्ष २२३० ६१०९ (२८) व्यावसायिक 
सेवा या उद्दिष्टामधून मागणी क्र.झेडए-२, २२३० 
कामगार व सेवायोजन (०१ (०७ ई-प्रशासन 
योजनेंतर्गत लेखाशिर्ष २२३० ६१०९ (१७) संगणक खर्च 
या उद्दिष्टामध्ये रु.८०,०२,१७०/- (रुपये ऐंशी लक्ष दोन 
हजार एकशे सत्तर फक्त) इतका निधी पुनर्वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन ज्ञापन क्र.कौविउ-२०२२/प्र.क्र.९४/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- (9) शासन निर्णय, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग क्र.कौविउ- 
२०२२/प्र.क्र.९४/प्रशा-१, दि.२९/०७/२०२२. 
(२) शासन पत्र, Seg, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग क्र.कौविउ- 
२०२२/प्र.क्र.९४/प्रशा-१, दि.२५/०५/२०२३. 
प्रस्तावना :- 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयानुसार 
केपीएमजी या संस्थेकडून एक वर्ष कालावधीसाठी पाच सल्लागारांच्या सेवा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले 
होते. तद्नंतर संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये एक वर्ष कालावधीकरीता सदर सेवांना मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. यास अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केपीएमजी सल्लागारांचे वेतन मागणी क्र.झेडए-२, २२३० 
कामगार व सेवायोजन (०१) (०७) ई-प्रशासन योजनेंतर्गत लेखाशिर्ष २२३० ६१०९ (१७) संगणक खर्च मधून अदा 
करण्यात आले आहेत. तथापि, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष झेडए-२, २२३० कामगार व 
सेवायोजन (०१) (०७ ई-प्रशासन योजनेंतर्गत २२३० ६१०९ (१७) संगणक खर्च या उद्दिष्टाखाळी रुपये ५०.०० 
लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूद पुरेशी नसल्याने केपीएमजी 
सल्लागारांचे वेतन अदा करण्यात आलेले नाही. सदर सल्लागारांचे वेतन अदा करण्यासाठी नियोजन विभागाचे 
अभिप्राय घेण्यात आळे आहेत. नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील वेतन 
मागणी क्र.झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) (०७ ई-प्रशासन योजनेंतर्गत लेखाशिर्ष २२३० ६१०९ 
(२८) व्यावसायिक सेवा या उद्दिष्टामधून पुनर्वितरणाद्वारे खर्च भागविण्याचे विभागाच्या विचाराधीन होते. 


शासन ज्ञापन :- 
या विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील आदेझान्वये विभागासाठी केपीएमजी या संस्थेकडून पाच 


सल्लागारांच्या सेवा दि.१७/०५/२०२४ पर्यंत घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सदर सल्लागारांचे 
वेतन अदा करण्यासाठी मागणी क्र.झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) (०७) ई-प्रशासन योजनेंतर्गत 
२२३०६१०९ या लेखाशिर्षाखालील २८- व्यावसायिक सेवा व १७- संगणक खर्च या उद्दिष्टांमध्ये खालीलप्रमाणे 
पुनर्वितरण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.९४/प्रशा-१ 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत | वितरीत | आतापर्यंतचा | पुनर्वितरण । पुनर्वितरणानंतरची 
निधी निधी खर्च करावयाची | शिल्लक रक्‍कम 
२२३० ६१०९ रक्‍कम 
रक्‍कम 
उद्दिष्ट 
२८ - ४९०.०० १४७.०० शि (-) ८०.०२ ४०९.९८ 
व्यावसायिक 
सेवा 
१७ - ५०.०० १५.०० शि 00 (+) ८०.०२ 430.02 
संगणक खर्च 


२. सदर ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग ३ मधील अनुक्रमांक-३ 
परिच्छेद क्र. १६६ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच 
नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६३/१४७१, दि.३/८/२०२३ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०९१४१७००००३१०३ असा आहे. हे ज्ञापन डीजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


PRABHAKA =< 
R A SANKHE #2 
(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 


२) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी ,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

&) कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 

) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


